महा समादेशकांचे कार्यालय, होमगार्ड, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील एकूण ४०३ 
अस्थायी पदांना मुदत वाढ मिळणेबाबत. 
दि.०१/०६/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचजीएस - २०२०/प्र.क्र.६१/विशा-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- २३ जुन, २०२० 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एचजीएस २०१८/प्र.क्र. ०१/विजा-८, 
दि. १८/१०/२०१९ 

२) महा समादेशकांचे कार्यालय, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. मस/कार्या-२/२०२०/१५३, दिनांक १८/०१/२०२० 

3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १२/०२/२०२० 

४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रशा-५, 
दि.३१/०३/२०२० 

५) महा समादेशकांचे कार्यालय, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. मस/कार्या-२/२०२०/८२६, दिनांक ११/०५/२०२० 


प्रस्तावना : 


महासमादेडाक होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण 
४०३ अस्थायी पदांना दि. ०१/१०/२०१९ ते दि. २९/०२/२०२० पर्यंत संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णय दि. १८/१०/२०१९ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आळी होती. सदर मुदतवाढ दि. २९/०२/२०२० 
रोजी संपली आहे. वित्त विभाग दिनांक १२/०२/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये आकृतीबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना 
देण्यात आळे आहेत. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा 
आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. 
त्याअनुषंगाने सुधारित आकृतिबंधाचा प्रस्ताव वित्त विभागास लवकरात लवकर सादर करण्याची 
कार्यवाही चाळू आहे. यास्तव महासमादेशक होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या 
आस्थपनेवरील एकूण ४०३ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यादरम्यान राज्यातील कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावमुळे 
निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन परिपत्रक दि.३१/०३/२०२० 
अन्वये राज्यातील सर्व विभागांच्या अस्थायी पदांना दि.३१/०५/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळेली 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस - २०२०/प्र.क्र.६१/विशा-८ 


आहे. यापूढील कालावधीसाठी दि.३१/०८/२०२० पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचीबाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


महासमादेशक होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या 
“प्रपत्र-अ” मध्ये नमूद एकूण ४०३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०६/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.ब-१ मुख्य लेखा शिर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा (१०७) 
होमगार्ड (२०७००२८१) ०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यात यावा व सदरचा खर्च वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. हाझशासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६ आ.पु.क., दिनांक १२/०२/२०२० 
अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेताक क्र. २०२००६२३१६१९४५६९२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Deepak — या 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Home Department, 


Vasant ० 
Sawant’ “saeco 
(दि.व.सावंत) 
सोबत : प्रपत्र - अ, कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा योग्य त्या कार्यवाहीस्तव अग्रेषित : 
१) महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


AD 


CC AN 


o~ 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, आ.पु.क., मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती, विजा-८ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


4 


an 


9 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस - २०२०/प्र.क्र.६१/विशा-८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एचजीएस-२०२०/प्र.क्र.६१/विशा-८, दिनांक : २३ जुन, २०२० 
सोबतचे विवरणपत्र - प्रपत्र - अ 


महा समादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय 


अ.क्र. पदनाम संवर्ग पदांचीसंख्या 
वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी गट-अ (राजपत्रित) |p as * | 
२ | कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी गट-ब (राजपत्रित) 1 ee | 
3 | सहायक लेखापरिक्षण अधिकारी | गट-ब (राजपत्रित) ॥ 
४ | प्रमुख लिपिक गट-क ae 
५ | वरिष्ठ लिपिक गट-क २ 
६ | लिपिक-टंकलेखक गट-क ४ 
७ | पोलीस कॉन्स्टेबल गट-क २ 
नाईक (शिपाई) गट-ड 1 ae 
rots गट-ड ३ 
| ao || o | स्वच्छक गट-ड a Se 
एकूण | ae ७ 

समादेशक, होमगार्ड, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय 

अ.क्र. पदनाम संवर्ग पदांचीसंख्या 
निदेडाक गट-क १२ 
हेड कॉन्स्टेबल गट-क शिकत 
कॉन्स्टेबल आर्मोरर गट-क 7 "१ 7 
पोलीस कॉन्स्टेबल गट-क ॥_ a 
५ | कॉन्स्टेबळ चालक गट-क ae _| 
६ | प्रशिक्षितआर्मोरर हवालदार गट-क a ae 
एकूण | ae 9 

समादेशक, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, घाटकोपर, मुंबई 

अ.क्र. पदनाम संवर्ग पदांचीसंख्या 
feel Waste गट-क ७ 
2 | लिपिक-टंकलेखक गट-क a 
3 | भांडारपाल गट-क २ 
४ | Paes होमगार्ड गट-ड — a 
५ ।आचारी गट-ड २ 
६ ।माळी गट-ड a aes 
७ | सफाईगार गट-ड a 
धोबी Te-S _ a 
एकूण १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस - २०२०/प्र.क्र.६१/विशा-८ 


सर्व जिल्हा समादेशक होमगार्ड कार्यालयातील पदे 


अ.क्र. | जिल्हा समादेशक गट मंजूर पदे वेतनश्रेणी 
कार्यालये (३३ 
जिल्हे) 

हिज प्रशासिक अधिकारी गट-क २५ 5-१४:३८६००-१२२८०० 
२ | प्रमुख लिपिक ८ 5-८:२५५००-८११०० 

३ वरिष्ठ लिपिक ९ 5-८:२५५००-८११०० 

४ | कनिष्ठ लिपिक ae S-§:98800-§ 3200 

५ | चालक ८ 5-६:१९९००-६३२०० 

६ । केद्र नायक ३३ 5-१४:३८६००-१२२८०० 
७ | पलटन नायक ३३ 5-१३:३५४००-११२४०० 
८ सामग्री प्रबंधक २९ 5-१०:२९२००-९२३०० 

सुभेदार 
९ | हवालदार निदेशक १२४ 5-८:२५५००-८११०० 
वि हवालदार लिपिक ३३ 5-६:१९९००-६३२०० 
jaa. q | सैनिक गट-ड 8 5-३:१६६००-५२४०० 
१२ । शिपाई ३७ 5-१:१५०००-४७६०० 
एकूण ३५३ 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षा करीता अस्थायी पदांचा गोषवारा 


अ.क्र संवर्ग मंजूर पदे 
| a | गट-अ a 
२ गट-ब २ 
3 गट-क ३४८ 
8 गट-ड ५२ 
एकूण ४०३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


